गृह रक्षक दलातील (होमगार्ड) स्वंयसेबकांना देण्यात 
येणा-या विविध मत्त्यांमध्ये वाढ करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग (विशेष), 
शासन निर्णय, क्रमांक:एचजीएस-२२०७/प्र.क्र.१५२/विशा-८, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, दिनांक: २ सप्टेंबर, २००८. 


arena : - १) शासन निर्णय क्रमांक - एचजीएस-३४९९/५०१/प्र.क्र.२र/विशा-८, दिनांक १७-१-२००३ 
२) शासन परिपत्रक क्रमांक- विसप्र-०७०७/३३१८४/प्रे.क्र.११३/विशा-८, दि. २७-७-२००७ 


Wert :- नेसर्गिक/मानवनिर्मित आपतीच्या प्रसंगी सहाय्य करणे, पोलीसांना कायदा व सुव्यवस्था 
बंदोबस्त कामी सहाय्य करणे, संपकाळात अत्यावश्यक सेवा सुरु ठेवण्यास सहाय्य करणे, ही गृह रक्षक 
दलाची कर्तव्य आहेत. यः संघटनेत प्रशासकीय कामकाज पाहण्यासाठी बेतनीय कर्मचारी कार्यरत असून 
संघटनेचे कार्य/उद्दिष्ट पार पाडण्यासाठी या संघटनेमध्ये विविध क्षेत्रातील व्यावसाविकासह कामगार, . 
रोजंदारीवर काम करणारे कारागिर, लथा मोल मजूरी करणारे नागरिक इत्यादींची संख्या मोठया प्रमाणात 
असुन ते राष्ट्रीय सेवां करण्याच्या भावनेने प्रेरित होवून या दलात स्वँयसेवक म्हणून सामील झालेले 
आहेत. हे स्वंयंसेबक मानसेवी असल्याने त्यांच्या कर्तव्यापोटो त्यांना मानधन दिले जाते. त्यांच्याकडून 
होणारे मोलाचे कार्य विचारात घेता, संदर्भाधीन दिनांक १७-१-२००३ area विहित केलेले भत्त्याच्या 
दरात वाढ करण्याब्राबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- वरील प्रस्तावाचा सर्वांगोण विचार करुन शासन याव्दारे गृह रक्षक दलातील 
स्वयंसेवकांना दिल्या जाणा-या विविध भत्त्यात खाली दर्शविल्याप्रमाणे वाढ करण्यास मंजुरी देत आहे :- 


ae. [waver | qe i are 
tel "क्ल ms 
1 १| मत्ता | ,ु७५- रु९५०/- 
fest प्रतिदिन 
अ. २: उपहारभत्ता (रु Bal =. (अ) BK! one 
1 | | Qe तासाच्या कालावधीत सलग | आयुक्तालयाच्या 
| 7 | १० तासापेक्षा जास्त कर्तव्य | स्वयसेवकांसाठी. 
। | केल्यःस) | (ब) रु.२५/- इतर क्ेत्रालील 

। ! | 
| | । (२४ तासाच्या कालावधीत सलग | 
! | | १० तासापेक्षा जास्त काळ कर्तव्य 
| | | केल्यास) 

| | 


Lene See या या eater ० यी 


का आक केर्ळ a ee ee rE 


| 


३ ! कवायतभत्ता | रु.२२.५०/- ।रु.४५/- | 
| दरडोई प्रत्येक अडीच तासाच्या | (दरडोई प्रत्येक अडोच तासाच्या 


| कबायतीस किंवा रु.४५/ | कवायतीस ) 
» ; दरडोई समकालावधीच्यादोन = | 


Fee | खिसा भत्ता यल. eae र्र रर 
Seer rae beaks = , दरडोई प्रतिदिन 
५. भोजन भत्ता 


| रु.३०- 


| रू Tega 
nf दरडोई प्रलिदिन tweet | दरडोई प्रतिदिन | | 


encase 0 पहर 


२. ही भत्तेवाढ दिनांक १ सप्टेंबर २००८ पासून लागू करण्यात येत आहे. 


३.  याचवेळो शासन असेही निदेश देत आहे की,गृह रक्षक दलातील स्वयंसेवकांना कर्तव्य भत्ताव . 
उपहार भत्त्याचे त्वरित वाटप होण्याच्या दृष्टीने कालमर्यादित कार्यवाही करण्याच्या सूचना संदर्भाधीन 
शासन परिपत्रक दिनांक २७-७-२००७ अन्यये सर्व संबंधितांना देण्यात अल्लेल्या आहेत. तरीही या. . 
बाक्‍त आवश्यक ती कार्यवाही केली जात नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. ही गंभोर बाब - .. 


आहे. तरी, या स्वंयंसेषकांच्या कर्सब्यायरील उपस्थितीचा अहबाल संबंधित पोलीस ठाणे प्रमुख यांनी . .. 
१५ दिवसात संबंधित जिल्हा समादेशक, होमगार्ड यांच्याकंडे सादर करावा. त्यार्नंतर १५ दिवसाच्या आतं ... . 
भत्ते अदा करण्याची कार्यवाही जिल्हा समादेशक कार्यालयाने करावी. पोलीस ठाण्याकडून उपस्थिती . .. 
'अहॅबाल प्राप्त न. झाल्यास लो प्राप्त करुन घेण्याबाबत जिल्हा समादेशक, होमगार्ड यांनी. पोलीस... . 


अधिकषक'पोलीस उपायुक्‍त यांच्याशी व्यक्‍्तोशः संपर्क साधून अहबाल प्राप्त करुन घेण्यायोबत आवश्यक 


पाठपुरावा ब कार्यवाही करावी यापुढे, भत्ते देण्यास विलंब अथवा दिरंगाई झाल्य'चे आढळून आल्यास, . - : 
संबंधित अधिकारी/कर्मचारी हे कारवाईस पात्र राहतील, याची नोंद घेण्याबाबत पुन्हा निदेश देण्यात येते . 


आहित. 


४. या संदर्भात होणारा खर्च मागणी क्र-बी-(-२०७०-इतर प्रशासनिक सेवा-००)(१०७) 
होमगर्डर००)(०१)-होमणार्ड-रट-य्वावसाविक Pre den, या लेखाशिर्षाखाली सन २००८-०९ या 
वर्षाकरिता केलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात याता ब त्या शीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. त्यानंतर होणारा 
बर्च उपरोक्त शिर्षाखाली वेळोवेळो मंजूर केल्या जाणा-या-अनुदानातून भागविण्यात यावा: 


&, 


हे आदेश वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रःसीआर-३डडेव्यिय-८ 


दिनांक २६ . ऑगस्ट,२००८ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


( चित्कला gett) | 
अपर मुख्यं सचिव (78), महाराष्ट्र शासन. 
-मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 
माःराज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 
| अ.मु.स. (yp) यांचे स्वीय सहाय्येक. 
प्रधान सचिव, (विशेष) यांचे cae सहाय्यक. 


महासमादेशंक, होमगार्ड व संचालक, नागरी AAT, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई- 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क विमाग,मंत्रालय,(ग्रसिष्दीसाठी) 
सर्व जिल्हा पोलीस अधिक्षक'मप्पर पोलीस अधिक्षक. 


*' सर्व जिल्हा जनसंपर्क अधिकारी (प्रसिध्दीसाठी) 


समादेशक, होमगार्ड, मुंबई, बृहन्मुंबई. 
समादेशक, होमगार्ड. 
समादेशक, मध्यवर्ती प्रशिक्षण संस्था, होमगार्ड, घाटकोपर, मुंबई. 


= महालेखापाल, (लेखा परिक्षालेख्या अनुशेयता), महाराष्ट्र !. मुंबई. 
_ महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा अनुशेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर- 


अधिदान ब लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. . 
वित्त विभाग, व्यय-८, मंत्रालय, मुंबई 
गृह विभागातील सर्व कार्यासने. 


___संपणक कक्ष , गृह विभाग, मंत्रालय-शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन 


देण्याबाबत कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 
निवड नस्ती विशा-८ 


